महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.८२/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ जून, २०२३. 


संदर्भ : १. शासन SSS क्र. उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.२३.१२.२०२२. 
२. नगर विकास विभागाचे आदेठा क्र. प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.१८७/नवि-१४, दि.२३.०२.२०२३. 


आदेशा 


संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये श्री.रणजीत आण्णासाहेब पाटील यांना, उप सचिव पदावर 
पदोन्नती देण्यात येऊन, अतिरिक्‍त आयुक्त, परभणी महानगरपालिका या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात 
आली. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील, 
अतिरिक्‍त आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर या रिक्‍त पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली. सदर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.३०.०६.२०२३ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. 
२. आताया आदेशान्वये, श्री.रणजीत आण्णासाहेब पाटील, उप सचिव यांच्या अतिरिक्‍त आयुक्त, 
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०१.०७.२०२३ पासून पुढे २ वर्षासाठी म्हणजेच दि.३०.०६.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.पाटील यांनी मंत्रालयातील उप सचिव पदावर रूजू होणे आवश्‍यक 
आहे. 
३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥१8/9५॥॥॥9.9०५.॥॥ या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६२२१७०३३५४००७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 
BABURAO MANE = 
(fa. बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/ गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विकास विभाग/ उप सचिव (नवि-१४), नगर 

विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. श्री.रणजीत आ. पाटील, उप सचिव तथा अतिरिक्‍त आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर 
महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर. 

६. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


Cc “७ A -O 


